विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन 
समन्वयक व जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन अधिकारी यांच्या ४९ 
पदांच्या मानधनासाठी निधी उपलब्ध 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक :- आव्यप्र-२०२९/प्र.क्र.९४/आव्यप्र-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १० ऑगस्ट, २०२२ 

वाचा:- १) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१५/प्र.क्र.७५/आव्यप्र-२, 

दि. २८ डिसेंबर, २०२१. 
२) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२१/प्र.क्र.९४/आव्यप्र-१, 

दि. २१ जून, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी तत्वावर 
निर्माण करण्यात आलेल्या आणि कार्यरत असलेल्या ६ विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक व ३६ जिल्हा 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी असे एकूण ४२ पदे निर्माण करण्यात आले. या पदांना शासनाकडून मानधन 
देण्यात येते. 


सदर पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१ जानेवारी, २०२२ ते दि. ३० नोव्हेंबर, २०२२ या 
११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये माहे 
मे, २०२२ व जून, २०२२ या २ महिन्यांचे मानधन वितरीत करण्यात आलेले आहे. या पदांचे माहे ऑगस्ट, 
२०२२ व सप्टेंबर, २०२२ या २ महिन्यांचे मानधन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी तत्वावर निर्माण करण्यात 
आलेल्या आणि कार्यरत असलेल्या ६ विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक व ३६ जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन अधिकारी अशा एकूण ४२ पदांपैकी विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक, पुणे हे पद रिक्‍त 
असल्याने त्या पदाचे मानधन वगळून इतर ४१ पदांना प्रत्येकी दरमहा रु. ४५,०००/- याप्रमाणे माहे ऑगस्ट, 
२०२२ व सप्टेंबर, २०२२ या २ महिन्यांचे रु. ३६,९०,०००/- (रु. छत्तीस लक्ष नव्वद हजार) इतके मानधन 
खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्‍त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


[Certo आयुक्‍त | __ उपलब्ध केलेला Fe 


Peg, TEE | (८ प ७,२०,०००/- 
cl, कक (६ पदे) ५,४०,०००/- 


3 1 औरंगाबादळपदे) | (९ पदे) ग ८,९०,०००/- 
4 Ch.) | पुणे (५ ४,५०,०००/- 
ष्‌ [me प ५,४०,०००/- 
q RCO) (199 |. &,30,000/- 
1 एकुण | एकुण ३६,९०,०००/- 


सदर आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विपअ-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दि. १७ एप्रिल, 
२०१५, वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उप विभाग चार, अनुक्रमांक ११९ अन्वये 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या कामी होणारा खर्च मागणी क्र. मागणी क्र. सी-६, २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, 
८० सर्वसाधारण (०१)(०१) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन करणे व फर्निचर 
ब साधनसामुग्नीसह सुसज्जीकरण करणे (२२४५ १७६१) १० - कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२- 
२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०८१०१६५२३२८४५१९ आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


Te 
\ g so Lywi- 
(हितेंद्र THR) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


१) विभागीय आयुक्‍त (सर्व). 

२) महासंचालक, यशदा, पुणे. 

३) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

६) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) अपर मुख्य सचिव (आ.व्य., म. व पु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवड नस्ती/ आव्यप्र-१. 


